शासन निर्णय क्रमांकयुडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 


माथाडी हॉस्पिटल (ट्रस्ट) चे लाभ सर्व माथाडी 
कामगारांना देणेबाबत तसेच हॉस्पिटलच्या 
कामकाजाबाबत चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या 
समितीस मुदत वाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ जून, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.०३ जानेवारी,२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.२६ फेब्रुवारी,२०१९ 
३) शासन निर्णय क्र.युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५, दि.२५ जून,२०१९ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये माथाडी हॉस्पिटलच्या 


कामकाजात अनियमितता बाबत विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. सदर 


लक्षवेधी सूचना विधान परिषद सभागृहात चर्चेस घेण्यात आली असता, चर्चेदरम्यान मा.मंत्री (कामगार) 


यांनी माथाडी हॉस्पिटल (ट्रस्ट) च्या कामकाजाबाबत प्रधान सचिव (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली 


समिती गठीत करुन चौकडी करण्यात येईल, असे आश्वासन सन्माननीय विधान परिषद सदस्य यांनी 


विचारलेल्या प्रश्नावर दिलेले आहे. विधान परिषद सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार पुढील 


कार्यवाही करण्यासाठी प्रधान सचिव (कामगार ) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन दि.०३/०१/२०१९ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. धर्मादाय आयुक्त यांच्या विनंतीनुसार 


संदर्भाधिन दि.२६/०२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदस्य रचनेमध्ये बदल करण्यात आला 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकयुडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 


दि.०३/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर निश्चित 


करण्यात आलेली कार्यकक्षा व त्यामधील विषयाचे व्यापक स्वरुप पाहता समितीला दि.३१/०७/२०१९ 


पर्यंत कामकाज पूर्णकरण्याकरिता मुदत वाढ देण्यात आली. सदर समितीस चौकशीचे कामकाज पूर्ण 


करुन अहवाल सादर करण्याकरिता मुदत वाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


माथाडी हॉस्पिटल (eke) चे लाभ सर्व माथाडी कामगारांना देणेबाबत तसेच हॉस्पिटलच्या 
कामकाजाबाबत चौकडी करण्यासाठी दि.०३ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान 
सचिव (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस दि.०१ ऑगस्ट, २०१९ ते दिनांक २६ 
फेब्रुवारी, २०२० व तद्नंतर लगेच दि.२७ फेब्रुवारी, २०२० ते दि.३० सप्टेंबर, २०२० अखेर पर्यंत 
कामकाज पूर्ण करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००६२५१५३०१०४२१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dr.Shrikant L. : 
Pulkundwar * 


(डॉ.श्रीकांत ल.पुलकुंडवार) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 

मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्राळय,मुंबई 

मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, अ-६, मंत्रालय समोर, नरिमन पॉईट, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

अपर मुख्य सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई,-३२, 


Lo ०८ AW A -0 


one SG & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकयुडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र.८७०/कामगार-५ 


१०. प्रधान सचिव ( सार्वजनिक आरोग्य विभाग) मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

११. धर्मादाय AYIA, SAAS SHA, ३ रा मजला,धर्मादाय आयुक्त, बिल्डींग समोर, डॉ.अँनीबेजेंट 
रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८, 

१२. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई, 

१३. सह संचालक, रुग्णालये आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, आरोग्य भवन,सेंट जॉर्जसेस 
रुग्णालय आवर, पी.डीमोळो रोड, मुंबई-४०० ००१. 

१४. सर्व सह/ उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अध्यक्ष किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मध्यवर्ती सुविधा इमारत, ६ वा मजला, फळे व भाजीपाला 
मार्केट, IH, नवी मुंबई 

१७. अध्यक्ष, रेल्वे गुडस्‌ क्लिअरींग अण्ड फॉरवर्डींग एस्टाब्लिशरमेंटर लेबर बोर्ड, मुंबई ८४ अ भरोच 
सदन, देवजी रतनशी मार्ग, दाणाबंदर, मुंबई-४०० ००९. 

१८.अध्यक्ष, माल वाहतुक कामगार मंडळ, बृहन्मुंबई १०२/०३, स्टील चेंबर्स, देवजी रतनशी मार्ग, मुंबई 
४०० ००९. 

१९. अध्यक्ष, दि क्लिअरींग अण्ड फॉरवर्डींग असंरक्षित Wel कामगार मंडळ, अ-१, अंबाभवन, देवजी 
रतनशी मार्ग, मस्जिद रेल्वे स्टेशन (पुर्व, मुंबई-४०० ००९. 

२०. अध्यक्ष, धातू व कागद बाजार आणि दुकाने माथाडी कामगार मंडळ, महाराष्ट्र सहकारी ग्राहक 
भवन, ओसवाल निवास, प्रो.हसनशेख मार्ग, चिंचबंदर, मुंबई-४०० ००९. 

२१. अध्यक्ष, मुंबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ, श्रमजीवी भवन, २४७ बी, बी रोड, कळंबोली, 
ता.पनवेल, जि.रायगड 

२२. अध्यक्ष, मुंबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ, श्रमजीवी भवन, २४७ बी, बी रोड, कळंबोली, 
ता.पनवेल, जि.रायगड 

२३. उर्वरित अध्यक्ष, सर्व माथाडी मंडळे, 

२४.सर्व अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी, कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

२५.निवड नस्ती (कामगार-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


